भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील 
उपसंचालक, गट-अ या पदावरील तदर्थ 
पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपात नियमित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.३३९/पापु-१५ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्कट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख: १६ मार्च, २०२१ 


वाचा :- समक्रमांकाचे शासन आदेडा दिनांक ०१/०१/२०१८ 


शासन आदेठा :- 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गात रिक्‍त असलेल्या 
पदावर तदर्थ पदोन्नत्या देण्यात आल्या होत्या. सदर पदोन्नत्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील असल्याने व तदर्थ 
पदोन्नती देण्याची कारणे निरसित झालेली असल्याने, सदर पदोन्नत्या तात्पुरत्या स्वरूपात नियमित करण्यात 
येत आहेत. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव तदर्थ पदोन्नतीचा दिनांक | तात्पुरता पदोन्नतीचा दिनांक 
ra 2 3 _—.— 
| 9 डॉ. विजय कृष्णदास पाखमोडे ०१ जानेवारी, २०१८ ०१ जानेवारी, २०१८ 
२ | श्रीमती भाग्यश्री चंद्रकांत | ०१ जानेवारी, २०१८ ०१ जानेवारी, २०१८ 
मग्मीरवार 
०२. उपरोक्त Vale मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 


२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात नियमित करण्यात येत आहेत. 


०३. सदर अधिका-यांनी उपसंचालक (गट-अ) या पदोन्नतीच्या पदावर त्यांचा वेतननिश्चितीचा 
विकल्प या आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्याच्या आत द्यावा. अशा प्रकारचा विकल्प न दिल्यास त्यांची 
पदोन्नतीच्या पदारील वेतननिश्चिती पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम 
१९८१ मधील ११(१) (ऐ नुसार केळी जाईल. 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.३३९/पापु-१५ 


०५. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१६११२८०४०४२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 
Pawar 


Ganesh ४५.० 


MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 
ent, 
° © postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25.4.20=80Sbdef&ce1424c02121ceceO 
| V | (1 | d20e917ffa1 ef512d7e8fa2e49d93adbb 
530352, 
serialNumber=1325a2533f628572438b 
5fb711c805de49788678b9701 SbbOcac 


Pawar 
(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.राज्यमंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा), मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
१०. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१३. उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. उपसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (सवी), मंत्रालय, मुंबई. 
१५. उपसंचालक (सर्व), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा. 
१६. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. श्री.व्ही.के.पाखमोडे,वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा 

(संचालनालयामार्फत) 
१८. श्रीमती भाग्यश्री चंद्रकांत मग्गीरवार, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा 

(संचालनालयामार्फत) 
१९. सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालय प्रमुख/ विभाग प्रमुख. 
२०. निवडनस्ती, कार्यासन पापु-१५. 

पृष्ठ २ पैकी २ 


